RNINo . MAHBIL/ 2012/ 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष- ८ , अंक - ३३ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२ - २८ , २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६ , शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे १६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


वाचले.- ( १) अपर पोलीस अधीक्षक , धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक 

दहशतवाद विरोधी कक्ष/ २१०/ २०१ ९ , दिनांक 

२३ जुलै २०१९ . 
( २ ) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ 


( १ ) व ( ३) . 


आदेश 


लागून असल्याने धुळे जिल्ह्याचे परिसरात दहशतवादी संघटनेचे 
कार्यकर्ते आश्रयास येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दहशतवादी 
वास्तव्याकरिता काही अलिप्त रहिवासी भागात वास्तव्य करून धुळे 
जिल्ह्यांतर्गत पोलीस ठाणे हद्दीत सार्वजनिक शांतता भंग करून 
जनसामान्य लोकांच्या जीवितास धोका होईल , खाजगी व सार्वजनिक 
मालमत्तेचे नुकसान होईल असे दहशतवादी समाज विघातक कृत्ये 
करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याकरिता येणारे सण - उत्सव 
लक्षात घेता प्रतिबंधक कार्यवाही करणे आवश्यक असल्याने धुळे 
जिल्ह्यांतर्गत पोलीस ठाणे हद्दीतील जमिनीचे मालक , भाडेकरू 
अशा कोणत्याही घराचा / मालमत्तेचा वहिवाटदार , खाजगी आणि 
सार्वजनिक मालमत्तांचे संरक्षक , मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जीद , 
धर्मशाळा , हॉटेल, लॉजेस इत्यादींचे विश्वस्त / संचालक मंडळ , 
चालक / मालक, जमिनी / घर खरेदी-विक्री करणारे व्यावसायिक, 
जुने व नवीन चारचाकी , दुचाकी वाहने खरेदी-विक्री करणारे 
व्यावसायिक , फेरीवाले , सिमकार्ड विक्रेते, सायबर कॅफे , भंगार 
खरेदी -विक्री करणारे व्यवसायी, औद्योगिक वसाहतींना मनुष्यबळ 
पुरविणाऱ्या एजन्सी, ज्वालाशील, ज्वालाग्राही पदार्थांचे साठेधारक , 
शस्त्र व दारूगोळा परवानाधारक इत्यादी धुळे जिल्हा पोलीस ठाणे 
कार्यक्षेत्रात येणारे पोलीस ठाणेचे प्रभारी अधिकारी यांना अशा 


क्रमांक ड / कक्ष-३/ एमएजी -२ / कावि-७७ ९/ २०१ ९.- ज्याअर्थी, 
माझे असे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , दहशतवाद 
विरोधी पथक तसेच गुप्तचर यंत्रणेद्वारे प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार , 
दहशतवादी संघटना भारतातील तसेच महाराष्ट्रातील गर्दीची ठिकाणे, 
धार्मिक स्थळे , महत्त्वाच्या संस्था अशा ठिकाणी राष्ट्र विघातक , समाज 
विघातक कृत्ये करण्याची शक्यता असून या अगोदर महाराष्ट्रात 
मुंबई, पुणे या ठिकाणी दहशतवादी हल्ले / बॉम्बस्फोट झालेले आहेत. 
सध्या अतिशय जहाल अशी इसिस (ISIS ) ही दहशतवादी संघटना 
जगात मोठ्या प्रमाणात घातपात करून तरुण वर्गाला आपल्याकडे 
आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करीत असून त्याकडे मोठ्या प्रमाणावर 
तरुण वर्ग आकर्षित होत आहे. धुळे जिल्ह्यात यापूर्वी जातीय दंगली 
घडलेल्या असून दहशतवादी त्याचा फायदा घेण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही . धुळे जिल्हा हा मध्यप्रदेश, गुजरात राज्यांच्या सीमेला 


- 


, 


मालमत्तांबाबतची व्यवहार / विवरणाची माहिती लेखी स्वरूपात देणेबाबत 


बंधनकारक करणे गरजेचे आहे. 


वि ( एच ) २१४ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२ - २८ , २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६, शके १ ९ ४१ 


ज्याअर्थी, सर्व संबंधितांना नोटिस देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे 
सद्य :स्थितीत शक्य नसल्यामुळे एकतर्फी आदेश काढणे आवश्यक 
असल्याची माझी खात्री झाली आहे ; 


त्याअर्थी, मी, गंगाथरन डी ., जिल्हादंडाधिकारी, धुळे फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १) व (३) अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून संपूर्ण धुळे जिल्ह्यांत सर्व 
पोलीस स्टेशन हद्दीत उक्त वरील परिच्छेदात नमूद व्यवहार अथवा 
कोणत्याही व्यक्तीच्या / संस्थेच्या कब्जातील किंवा व्यवस्थापनाखालील 
मालमत्तांचे / व्यवहारांचे / वस्तूंची माहिती संबंधित व्यक्ती / संस्था यांनी 
त्या त्या पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी यांना तातडीने देण्याचे 
आदेशित करीत आहे. सदरचा प्रतिबंधात्मक आदेश दिनांक 
१ ऑगस्ट २०१ ९ ते दिनांक ३० सप्टेंबर २०१ ९ रोजीपावेतो संपूर्ण 
धुळे जिल्ह्यात अंमलात राहील. सदर आदेशाची प्रसिद्धी पोलीस 
अधीक्षक , धुळे यांनी करावी. 


गर्दी एकत्र आलेली असते . दिनांक १४ ऑगस्ट २०१९ रोजी नारळी 
पौर्णिमा असून हिंदू बांधवांची राखी पौर्णिमा व नारळी पौर्णिमा एकत्र 
साजरी केली जाते . या अनुषंगाने बाजरपेठेमध्ये बरीचशी गर्दी जमा 
झालेली असते . दिनांक १५ ऑगस्ट २०१ ९ रोजी भारताचा स्वातंत्र्य 
दिन साजरा होणार असून विविध स्वरूपाचे सांस्कृतिक कार्यक्रम 
शासकीय कार्यालयांत तसेच महाविद्यालय , शाळा व इतर कार्यालयांत 
मोठ्या संख्येने व मोठ्या उत्साहाने साजरा होणार आहे. दिनांक 
१७ ऑगस्ट २०१९ रोजी पारशी समाजाचा पतेती हा सण असून 
नववर्ष आरंभ होत आहे. त्याअनुषंगाने देखील मोठ्या स्वरूपात 
शोभायात्रा, मिरवणुका, प्रतिमा पूजन असे कार्यक्रम आयोजित केले 


जातात . 


सदरचा आदेश हा दिनांक २ ऑगस्ट २०१९ रोजी माझे सही 
व कार्यालयाचेशिक्क्यानिशी दिला असे. 


सध्या जळगाव शहरात महानगरपालिकातर्फे महामार्गालगतचे अतिक्रमण 
काढणे सुरू असून गाळेधारकांच्या मागण्या अद्याप पूर्ण झालेल्या 
नाहीत . तसेच हॉकर्सचा प्रश्न देखील भेडसावत आहे. दिनांक 
५ ऑगस्ट २०१९ रोजी अनुदानासाठी शिक्षकांचे आंदोलन आयोजित 
करण्यात आल्याचे समजून आले आहे . त्याचप्रमाणे दिनांक 
१५ ऑगस्ट २०१९ पासून राज्यातील कोठी कंत्राटी कामगारांचे वेतन 
संदर्भात शासनाने प्रश्न न सोडविल्यास कामगार संघटना कृती समिती 
संप पुकारण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे भुसावळ तालुक्यातील 
दीपनगर प्रकल्पग्रस्त हे त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलन करीत 
आहेत . दिनांक ७ ऑगस्ट २०१ ९ रोजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, 

देवेंद्रजी फडणवीस यांचा महाजनादेश यात्रेच्या माध्यमातून जळगाव 
जिल्ह्यात दौरा आहे . 


गंगाथरन डी . , 
जिल्हादंडाधिकारी, धुळे. 


धुळे , २ ऑगस्ट २०१९ . 


मा . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


वाचले.- ( १ ) मा . पोलीस अधीक्षक , जळगाव यांचेकडील पत्र, जावक 

क्रमांक ३०२३ / जिविशा/ प्र.क्र ./ २०१९ , दिनांक ३ ऑगस्ट 


२०१ ९ . 


( २) मा . जिल्हादंडाधिकारी यांचेकडील आदेश क्रमांक दंडप्र -१ / 

कावि -२८८/ २००५, दिनांक २२ जून २००५. 


( ३ ) मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे पोट - कलम ३७ (१) व ( ३) 


, 


आदेश 


जळगाव जिल्हा हा जातीय संवेदनशील असून वरील परिस्थिती 
लक्षात घेता जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी व 
सार्वजनिक शांततेचा भंग होऊ नये यासाठी यापूर्वी प्रतिबंधात्मक 
आदेश जारी करण्यात आले होते. त्यामुळेच समाज विघातक कृत्य 
करणारे जातीयवादी गुंड इत्यादींवर कायद्याचा वचक राहिला होता 
हिच परिस्थिती आगामी येणाऱ्या राजकीय विरोधी पक्षाचे आंदोलन 
तसेच इतर सामाजिक , सांस्कृतिक कार्यक्रम राबविणारे संघटना यांच्या 
वतीने तसेच पारंपरिक पद्धतीने आयोजित होणारे जयंती, पुण्यतिथी 
असे अनेक कार्यक्रम घेण्यात येणार आहे. याचा फायदा जातीयवादी 
गुंड घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . क्षुल्लक कारणावरून 
देशविघातक कृत्य करणारे समाजकंटक , जातीय गुंड हे याचा फायदा 
घेऊन किंबहुना समाजात तेढ निर्माण होईल , अशांतता निर्माण होईल 
अशा प्रकारचे कृत्य करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . ही बाब 
लक्षात घेता कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी प्रतिबंधात्मक 
आदेश लागू 

होणे जरुरीचे आहे . 
तरी किरकोळ कारणांवरून कोणताही अनुचित प्रकार घडण्याची 
शक्यता नाकारता येत नसल्याचे पोलीस अधीक्षक , जळगाव यांनी 
त्यांच्या दिनांक ३ ऑगस्ट २०१ ९ च्या पत्रान्वये माझ्या निदर्शनास 
आणून दिल्याने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्थेचे परिरक्षण करण्याकरिता 


क्रमांक दंडप्र -१ / कावि -२/ ५९/ १२८/ २०१ ९.- दिनांक ५ ऑगस्ट 
२०१९ पासून हिंदू बांधवांचा पवित्र श्रावण मासारंभ होत आहे. 
काळात विविध स्वरूपाची व्रतवैकल्ये तसेच उपासना, पूजन, हरिपाठ, 
भजन कीर्तन इत्यादी स्वरूपाचे कार्यक्रम मोठ्या संख्येने आयोजित 
केले जातात . त्या अनुषंगाने विविध मंदिरांत भाविकांची गर्दी एकवटलेली 
असते. या दिवशीच नागपंचमी हा सण येत असून हिंदू महिलांची 
यामध्ये पूजनासाठी एकत्र येऊन मंदिरात गर्दी एकवटलेली असते. 
दिनांक १२ ऑगस्ट २०१ ९ रोजी श्रावणी सोमवार असून याच दिवशी 
मुस्लीम बांधवांची बकरी ईद देखील साजरी होणार आहे. 
अनुषंगाने पूजा- पाठासाठी व नमाजपठणासाठी दोन्ही धर्मातील बांधवांची 


सदर 


या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२ - २८ , २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६, शके १ ९ ४१ 


३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक सनिश्री/ वि -२/ अजित मल्टिपरपज / संस्था नोंदणी/ जाहिरनामा / 
७ ९ ५/ सन २०१ ९.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , श्रीगोंदा, 
तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर हे जाहीर करतात की , अजित 
मल्टिपरपज सहकारी संस्था मर्यादित , बेलवंडी बुद्रुक , तालुका 
श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ (१ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
अधिनियम , १ ९ ६१ चे नियम २४ अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६० चे कलम १० (१) अन्वये 
या संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण 
व्यापारी संस्था असे करण्यात येत आहे . 


. 


. 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / एसजीए/ जीएनएल / सी / 
१२५३ / सन २०१९ , दिनांक २५ मार्च २०१९ असा आहे . 


रावसाहेब खेडकर , 

सहायक निबंधक, 

सहकारी संस्था , श्रीगोंदा , 
तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर . 


, 


संपूर्ण जळगाव जिल्हा हद्दीत काही कृत्यांवर बंदी घालणे आवश्यक 
झाल्यामुळे मी , वामन कदम , अपर जिल्हादंडाधिकारी, जळगाव 
उपोद्घातातील नमूद अनुक्रमांक (२) च्या आदेशान्वये माननीय 
जिल्हादंडाधिकारी, जळगाव यांनी मला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून व मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ चे 
पोट - कलम (१) व ( ३) मधील अधिकारांचा वापर करून या आदेशान्वये 
खालील कृत्यांना बंदी घालीत आहे . 

( अ) शस्त्रे, सोटे, भाले , तलवारी , बंदुका , सुरे, लाठ्या व काठ्या 
किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही 
हत्यारे अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 

( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक 
पदार्थ किंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 

( क ) दगड अगर इतर अस्त्रे किंवा शस्त्रे सोडावयाची अगर 
फेकावयाची हत्यारे, साधने इत्यादी तयार करणे , जमा करणे किंवा 
बरोबर नेणे ; 

( ड ) कोणत्याही इसमाच्या , चित्रांचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा 
पुढाऱ्यांचे चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे ; 
( इ) सार्वजनिकरीत्या ओरडणे किंवा विक्षिप्तपणे हावभाव करणे 

( ई ) सभ्यता अगर नीतिमत्तेविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता 
धोक्यात आणतील अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे , सोंग आणणे 
आणि तशी चिन्हे , चित्रे, फलक इत्यादी लावणे किंवा इतर कोणताही 
जिन्नस अगर वस्तू तयार करणे अगर त्यांचा प्रसार करणे , या 
कृत्यांना बंदी घालीत आहे. 

वरील कलम ३७ ( १) अंतर्गतचा हा आदेश ज्यांना हातात लाठी 
किंवा तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही, अशा वृद्ध अथवा 
अपंग इसमांना लागू असणार नाही. 

त्याचप्रमाणे मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७ चे 
पोट - कलम ( ३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव 
करण्यास पोलीस अधीक्षक , जळगाव यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा 
घेण्यास किंवा मिरवणुका काढण्यास या आदेशान्वये बंदी घालीत आहे. 
हा आदेश लग्न मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका, प्रेतयात्रा यांना लागू 
असणार नाही . 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना 
आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे 
आवश्यक आहे , त्यांना लागू होणार नाही. 

हा आदेश दिनांक ५ ऑगस्ट २०१९ चे सकाळी ६.०० वाजेपासून 
ते दिनांक १९ ऑगस्ट २०१ ९ चे २४.०० वाजेपावेतो अंमलात राहील . 


श्रीगोंदा, 


२५ मार्च 

२०१९ . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 


आदेश 


- 


चे 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार / अधिसूचना/ ६१४/ २०१९.- याद्वारे 
मी , रविंद्र पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
जळगाव अधिसूचित करतो की , संत मुक्ताई दूध उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्यादित , खर्चाणे , तालुका जामनेर , जिल्हा जळगाव ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० कलम ९ ( १ ) 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९ ६१ चे नियम २४ अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६० 
चे कलम १० ( १) अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून 
उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे. 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ जेएमएनआर/ एजीआर/( ओ)/ 
( डी)/ २१६/ २०१९ , दिनांक ४ एप्रिल २०१ ९ असा आहे . 


जळगाव , ४ एप्रिल २०१ ९. 


आदेश 


हा आदेश आज दिनांक ३ ऑगस्ट २०१ ९ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी पारित केला असे. 


वामन कदम , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार/ अधिसूचना / ६१६/ २०१९.- याद्वारे 
मी , रविंद्र पाटील, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
जळगाव अधिसूचित करतो की , जय गजानन दूध उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्यादित , शेंगाळा , तालुका जामनेर , जिल्हा जळगाव या 
संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १) 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम २४) अन्वये नोंदणी 


. 


जळगाव , ३ ऑगस्ट २०१९ . 


जळगाव. 


20 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२ - २८ , २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६, शके १ ९ ४१ 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६० चे 
कलम १० ( १) अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून 
उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे . 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / जेएमएनआर/ एजीआर/( ओ)/ 
( डी )/ २१७/ २०१ ९, दिनांक ४ एप्रिल २०१ ९ असा आहे. 


चे 


जळगाव , ४ एप्रिल २०१ ९ . 


क्रमांक वि -४/ सह . संस्था / नो.रद्द/ क . २१ / आदेश / १ ९ ४ / २०१८. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

१ ९ ६० कलम २१ मधील 
तरतुदीनुसार प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , डॉ . प्रिया 
दळणर , उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक तालुका, नाशिक या 
आदेशान्वये श्री कपालेश्वर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
नाशिक , बिटको सेंटर, तालुका-जिल्हा नाशिक ( एनएसके / एनएसके / 
आरएसआर/ सीआर -१५९ १/ सन १९९ ४, दिनांक १३ एप्रिल १९९ ४) या 
संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून , या आदेशाचे 
तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे, असे समजण्यात येईल व 
ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार / अधिसूचना/ ६३७/ २०१९.- याद्वारे 
मी , रविंद्र पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध), 
जळगाव अधिसूचित करतो की , अबज्ञ महिला दूध उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्यादित , आखतवाडे, तालुका पाचोरा , जिल्हा 
जळगाव या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम ९ ( १) ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
२४ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १ ९ ६० चे कलम १० (१ ) अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण कृषी 
संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे. 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ पीसीआर / एजीआर/( ओ)/ 
( डी )/ २१८/ २०१९, दिनांक ८ एप्रिल २०१९ असा आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ रोजी माझे सही 
व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

डॉ . प्रिया दळणर , 

उपनिबंधक, 
सहकारी संस्था , नाशिक तालुका, 


नाशिक . 


नाशिक , 

३१ डिसेंबर २०१८ . 


जळगाव, ८ एप्रिल २०१९ . 


जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


. 


६ 


- 


. 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार / अधिसूचना/ ६५७/ २०१९.- याद्वारे 
मी , रविंद्र पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 
जळगाव अधिसूचित करतो की , जय बजरंग दूध उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्यादित , कन्हेरे , तालुका पारोळा , जिल्हा जळगाव या 
संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम ९ ( १) 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम २४) अन्वये नोंदणी 
करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६० चे 
कलम १० (१ ) अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून 
उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे . 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/पीआरएल / एजीआर/( ओ) / 
( डी )/ २१९/ २०१९ , दिनांक ११ एप्रिल २०१९ असा आहे. 


क्रमांक आस्था / रजा/ ३५२० / सन २०१९.- श्रीमती पी. एस. आपटे , 
६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, नाशिक यांना दिनांक ३ एप्रिल २०१९ ते दिनांक ५ एप्रिल २०१९ 
पावेतो एकूण ३ ( तीन) दिवसांची अर्जित रजा पुढे दिनांक ६ एप्रिल 
२०१९ गुढीपाडव्याचे सुट्टीस जोडून कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती पी . एस. आपटे , ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नाशिक ह्या 
दिनांक ३ एप्रिल २०१९ ते दिनांक ५ एप्रिल २०१९ या कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, नाशिक या पदावर स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिल्या असत्या. [ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , 
१९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २) टीप -२ अन्वये]. 


रविंद्र पाटील , 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था ( दुग्ध) , 

जळगाव . 


श्रीमती पी . एस. आपटे , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, नाशिक यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
श्रीमती जी . के . आर. टंडन , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, नाशिक यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 


, 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


जळगाव , ११ एप्रिल २०१ ९. 


नाशिक , १५ एप्रिल २०१ ९. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२ - २८ , २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६, शके १ ९ ४१ 


५ 


आदेश 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 

स्वप्निल चं . खटी, 

जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नाशिक. 


, 


नाशिक , २० एप्रिल २०१ ९. 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक आस्था / रजा / ३६६३ / सन २०१९.- श्री . व्ही . पी . केदार , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
नाशिक यांना दिनांक ९ एप्रिल २०१९ ते दिनांक १२ एप्रिल २०१ ९ 
पावेतो एकूण ४ ( चार ) दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडणेचे 
परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. व्ही . पी. केदार , सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नाशिक हे दिनांक 
९ एप्रिल २०१ ९ ते दिनांक १२ एप्रिल २०१९ या कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, नाशिक या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते . [महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ मधील नियम 
३९ ( २) टीप -२ अन्वये]. 

श्री . व्ही . पी . केदार , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नाशिक यांचे न्यायालयाचा दिनांक ९ एप्रिल 
२०१९ ते दिनांक ११ एप्रिल २०१ ९ पावेतोचा कार्यभार श्री . जे. जे. 
पांडे, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, नाशिक व दिनांक १२ एप्रिल २०१९ रोजीचा कार्यभार 
श्रीमती एस . के. दुगांवकर, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नाशिक यांचेकडे ठेवण्यात आला होता. 


, 


क्रमांक वि -६/ अव ./ नो.रद्द / ज.नि.भा.उ.स.सं./ १२५८ / २०१ ९. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये 
प्रदान केलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , संगमेश्वर बदनाळे , 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , मालेगाव , जिल्हा नाशिक , जळगाव 
( नि ) भाजीपाला उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , जळगाव 
( नि), तालुका मालेगाव, जिल्हा नाशिक , नोंदणी क्रमांक एनएसके । 
एमएलजी/ एजीआर/ एम / ४७२ , दिनांक १६ जून १ ९ ८८ ही संस्था 
कार्यस्थगित असल्यामुळे त्याचप्रमाणे उपविधीत अंतर्भूत उद्दिष्टांप्रमाणे 
कामकाज करत नसल्यामुळे या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था , 
१ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये नोंदणी रद्द करीत आहे . आदेशाच्या 
तारखेपासून सदर संस्थेचे विसर्जन झाले आहे, असे समजण्यात येईल 
व ती संस्था यापुढे निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०१ ९ रोजी माझे सही 
व शिक्क्यानिशी दिला असे. 


, 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


नाशिक , 


२० एप्रिल २०१ ९ . 


मालेगाव, 


३० मार्च 

२०१९ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था / रजा / ३६६३/ सन २०१ ९.- श्री . डी . एस . जाधव , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, सिन्नर 
यांना दिनांक २२ एप्रिल २०१९ ते दिनांक २४ एप्रिल २०१ ९ पावेतो 
एकूण ३ ( तीन) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २१ एप्रिल २०१९ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २५ एप्रिल २०१ ९ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येत आहे. 


, 


, 


- 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . एस . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , सिन्नर हे दिनांक २२ 
एप्रिल २०१९ ते दिनांक २४ एप्रिल २०१९ या कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, सिन्नर या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
[ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९ ८१ मधील नियम ३ ९ (२) टीप 
२ अन्वये 


क्रमांक वि -६ / अव. / नों.रद्द/ क . २१ व १० ९ / १२६४/ २०१ ९.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ व १० ९ ( १ ) अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संगमेश्वर बदनाळे, उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , मालेगाव, जिल्हा नाशिक नोंदणी क्रमांक एनएसके/ 
एमएलजी/पीआरडी/( आय)/ ४ ९ ८७/ सन २०१० , दिनांक २२ एप्रिल 
२०१० अन्वये नोंदणी झालेल्या कै . रामचंद्र त्र्यंबक बोरसे महिला 
गृहउद्योग औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मालेगाव , 
तालुका मालेगाव, जिल्हा नाशिक या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत असून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १ ९ ६१ मधील 
८ ९ ( १७) अन्वये श्री . वाय. एन. मोकळ , २ रे लेखापरीक्षक , सहकारी 
संस्था , मालेगाव यांची प्रापक म्हणून नेमणूक करीत आहे. 
दिनांक ३० मार्च २०१९ पासून या संस्थेचे विसर्जन झाले , असे 
समजण्यात यावे व ती पुढे निगमनिकाय असल्याचे बंद होईल . 
सदर आदेश माझे सहीशिक्क्यानिशी आज दिनांक ३० मार्च 

२०१९ 
रोजी दिला असे. 


आज 


श्री . डी . एस . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , सिन्नर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
श्री . व्ही . एस . वाघ , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, सिन्नर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


मालेगाव, ३० 

मार्च 

२०१ ९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२ - २८ , २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६, शके १ ९ ४१ 


आदेश 


अन्वये नोंदणी झालेल्या कै . व्यंकटराव हिरे नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , दाभाडी, तालुका मालेगाव , जिल्हा नाशिक या 
संस्थेचे येणे - देणे चे अधिकार अबाधित ठेवून या संस्थेची नोंदणी रद्द 
करीत असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम 
१९ ६१ मधील ८ ९ ( १७) अन्वये श्री . व्ही . एस . पानपाटील , 
उपलेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , मालेगाव यांची प्रापक म्हणून 
नेमणूक करीत आहे. आज दिनांक ३० मार्च २०१९ पासून या संस्थेचे 
विसर्जन झाले , असे समजण्यात यावे व ती पुढे निगमनिकाय असल्याचे 
बंद होईल . 


क्रमांक वि -६/ अव. / नों रद्द/ क . २१ व १० ९ / १२६८ / २०१९.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ व १० ९ ( १) अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संगमेश्वर बदनाळे, उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , मालेगाव, जिल्हा नाशिक नोंदणी क्रमांक एनएसके/ 
एमएलजी/ एचएसजी/ ६३३/ सन १९९ १ , दिनांक १५ एप्रिल १ ९९ १ 
अन्वये नोंदणी झालेल्या सुमनवेल गृहनिर्माण सहकारी संस्था 
मर्यादित , सोयगाव, तालुका मालेगाव , जिल्हा नाशिक या संस्थेची 
नोंदणी रद्द करीत असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व नियम १ ९ ६१ मधील ८ ९ (१७) अन्वये श्री . व्ही . एस. पानपाटील , 
अपर उपलेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , मालेगाव यांची प्रापक 
म्हणून नेमणूक करीत आहे. आज दिनांक ३० मार्च २०१९ पासून 
या संस्थेचे विसर्जन झाले, असे समजण्यात यावे व ती पुढे निगमनिकाय 
असल्याचे बंद होईल . 


अपर 


सदर आदेश माझे सहीशिक्क्यानिशी आज दिनांक 

३० मार्च 

२०१९ 
रोजी दिला असे . 


संगमेश्वर बदनाळे , 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , मालेगाव , 

जिल्हा नाशिक . 


सदर आदेश माझे सहीशिक्क्यानिशी आज दिनांक ३० मार्च २०१ ९ 
रोजी दिला असे . 


मालेगाव , ३० 

मार्च 

२०१९ . 


मालेगाव , 


३० मार्च 

२०१ ९ . 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक वि -६/ अव. / नों रद्द/ क . २१ व १० ९/ १२७०/ २०१ ९.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ व १० ९ ( १) अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संगमेश्वर बदनाळे, उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , मालेगाव, जिल्हा नाशिक नोंदणी क्रमांक एनएसके/ 
एमएलजी/ आरएसआर/ सीआर/ ४१८/ १९९ ० , दिनांक ११ सप्टेंबर १९९० 
अन्वये नोंदणी झालेल्या नारायण सर्जेराव देशमुख नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , चिखल ओहोळ , तालुका मालेगाव, जिल्हा 
नाशिक या संस्थेचे येणे- देणेचे अधिकार अबाधित ठेवून या संस्थेची 
नोंदणी रद्द करीत असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
व नियम १९ ६१ मधील ८ ९ ( १७) अन्वये श्री . आर . ए. शिंदे, बँक 
निरीक्षक , ना . जि . म. स . बँक लि . , नाशिक मालेगाव यांची प्रापक 
म्हणून नेमणूक करीत आहे. आज दिनांक ३० मार्च २०१९ पासून 
या संस्थेचे विसर्जन झाले , असे समजण्यात यावे व ती पुढे निगमनिकाय 
असल्याचे बंद होईल . 


क्रमांक वि -१/ एनएसके / एनएसके /एचएसजी/ ५८४ ९/ ३१४१ / 
२०१ ९.- श्री . योगेश संतुजी खंडवे, मुख्यप्रवर्तक ऋषिराज हॅबिटट 
को - ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी मर्यादित , गंगापूररोड , तालुका 
जिल्हा नाशिक नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके / एचएसजी/( टीओ)/ 
५८४ ९/ सन २०१ ९, दिनांक ११ एप्रिल २०१९ अन्वये ही संस्था मौजे 
आनंदवल्ली शिवारातील सर्व्हे नंबर ५९/ १/ ३ / ३ यांसी क्षेत्र २७.५८ 
आर या मिळकतीवरील इमारतीसाठीच्या सभासदांसाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० 
अन्वये तिचेवर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत 
आहे. 


सदर आदेश माझे सहीशिक्क्यानिशी आज दिनांक 

३० मार्च 

२०१९ 
रोजी दिला असे . 


डॉ . प्रिया दळणर , 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, नाशिक तालुका , 

नाशिक. 


, 


मालेगाव , ३० 


मार्च 

२०१९ . 


नाशिक , ११ एप्रिल २०१९ . 


आदेश 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक वि -६/ अव ./ नों.रद्द/ क . २१ व १० ९/ १२७३/ २०१९.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ व १०९ ( १) अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संगमेश्वर बदनाळे, उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , मालेगाव , जिल्हा नाशिक नोंदणी क्रमांक एनएसके / 
एमएलजी/ आरएसआर / ४०९ / सन १ ९ ८ ९ , दिनांक ३१ जानेवारी १९ ८ ९ 


क्रमांक एनएसके / सीएचडी/ जीएनएल/ ५२२१/ १४२/ सन २०१९. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, चांदवड यांनी मुख्य प्रवर्तक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२ - २८ , २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६ , शके १ ९ ४१ 


७ 


अहिल्यादेवी अटल नावीन्यपूर्ण बहुउद्देशीय सेवा सहकारी संस्था 
मर्यादित, चांदवड , तालुका चांदवड , जिल्हा नाशिक ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ (१) अन्वये 
नोंदणी झाल्याचे व कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१ ९ ६१ चा नियम १० (१) नुसार तिचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था 
व उपवर्गीकरण इतर असे करण्यात आल्याचे जाहीर करीत आहे. 


रोजीचे सुटीस जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 
१३ एप्रिल २०१ ९ ( दुसरा शनिवार ) रोजी धुळे मुख्यालयास होणारे 
संगणक प्रशिक्षणाबाबतचे कामकाज संपल्यानंतरपासून ते दिनांक १८ 
एप्रिल २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेची 
परवानगी देण्यात येत आहे. 


सविता प्र. शेळके, 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , चांदवड , 

जिल्हा नाशिक . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . अरविंद साहेबराव पंडागळे यांना 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर 
या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर 
या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


चांदवड , ७ मार्च २०१९ . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


श्री . अरविंद साहेबराव पंडागळे , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. ए . बी. जाधव, सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांचेकडे सोपविण्यात 
येत आहे. 


३ 


क्रमांक बी -२/ १६८१/ सन २०१ ९.- श्रीमती अर्चना श्रीपत नलगे , ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे यांना दिनांक १५ एप्रिल 
२०१९ ते दिनांक १७ एप्रिल २०१९ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक १४ एप्रिल २०१९ (रविवार) रोजीचे सुटीस जोडून 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १४ एप्रिल २०१९ 
रोजीपासून ते दिनांक १८ एप्रिल २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
मुख्यालय सोडणेची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती अर्चना श्रीपत नलगे यांना 3 रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अरविंद साहेबराव 
पंडागळे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, शिरपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, शिरपूर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते . 


, 


धुळे , १० एप्रिल २०१ ९. 


- 


आदेश 


श्रीमती अर्चना श्रीपत नलगे , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . संतोष हणमंत गरड , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर, धुळे यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती अर्चना श्रीपत नलगे, 
३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिल्या असत्या . 


क्रमांक बी -२/ १६८३/ सन २०१९.- श्री . आण्णासाहेब जगन्नाथ गिहे, 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, दोंडाईचा 
यांना दिनांक ४ एप्रिल २०१ ९ ते दिनांक ५ एप्रिल २०१९ पावेतो अशी 
एकूण २ दिवसांची परिवर्तित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . आण्णासाहेब जगन्नाथ गि -हे यांना 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, दोंडाईचा 
या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा 
या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


, 


धुळे , १० एप्रिल २०१ ९. 


. 


आदेश 


श्री . आण्णासाहेब जगन्नाथ गिहे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे 
कालावधीतील त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . डी . आर. पठाण , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, दोंडाईचा 
यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे . 


- 


क्रमांक बी -२/ १६८२/ सन २०१ ९.- श्री . अरविंद साहेबराव पंडागळे, 
दिवाणी न्यायाधीश,, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर 
यांना दिनांक १५ एप्रिल २०१ ९ ते दिनांक १७ एप्रिल २०१९ पावेतो अशी 
एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १४ एप्रिल २०१९ ( रविवार ) 


श्री . आण्णासाहेब जगन्नाथ गिहे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांनी रजेवरून परत आल्यावर 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२ - २८ , २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६, शके १ ९ ४१ 


ते कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे 
स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आण्णासाहेब जगन्नाथ 
गिहे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, 
दोंडाईचा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते 
तर ते दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
दोंडाईचा या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


- 


धुळे , १० एप्रिल २०१९. 


आदेश 


साक्री यांना दिनांक ११ एप्रिल २०१ ९ ते दिनांक १२ एप्रिल २०१ ९ 
पावेतो अशी एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत 
आहे. तसेच दिनांक १० एप्रिल २०१९ रोजीचेकार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक १५ एप्रिल २०१ ९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. राजू अशोक शिवरात्री यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
साक्री या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 
श्री . राजू 

अशोक शिवरात्री, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे 
कालावधीतील त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . राजेश शिवाजीराव 
वानखेडे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, साक्री यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . राजू अशोक शिवरात्री, 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, 
साक्री हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, 
साक्री या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे, ११ एप्रिल २०१ ९. 


क्रमांक बी -२ / १७०७/ सन २०१९.- श्री . राजेश शिवाजीराव वानखेडे, 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री 
यांना दिनांक १६ एप्रिल २०१९ ते दिनांक १८ एप्रिल २०१ ९ पावेतो अशी 
एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १९ एप्रिल २०१९ ( गुडफ्रायडे) 
रोजीचे सुट्टीस जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 
१५ एप्रिल २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २० 
एप्रिल २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . राजेश शिवाजीराव वानखेडे यांना 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, साक्री 
या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, साक्री 
या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


, 


आदेश 


श्री . राजेश शिवाजीराव वानखेडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , साक्री यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे 
कालावधीतील त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . राजू अशोक शिवरात्री, 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
साक्री यांचेकडे सोपविण्यात आला आहे. 


१ 


. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . राजेश शिवाजीराव 
वानखेडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग, साक्री हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 
तर ते दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
साक्री या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे, ११ एप्रिल २०१९ . 


क्रमांक बी -२/ १७० ९/ सन २०१९.- श्री . राजेश त्रिंबकराव नागरे , 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, धुळे यांना दिनांक २ मे २०१ ९ ते 
दिनांक ९ मे 

९ मे २०१ ९ पावेतो अशी एकूण ८ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक 
१ मे २०१९ (महाराष्ट्र दिन) रोजीचे सुट्टीस जोडून याद्वारे मंजूर 
करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ३० एप्रिल २०१ ९ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक १० मे २०१ ९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . राजेश त्रिंबकराव नागरे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
धुळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात आले होते. 

श्री . राजेश त्रिंबकराव नागरे, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे 
यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एस . एच. गरड , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे 
यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे . 


, 


आदेश 


क्रमांक बी -२/ १७०८ / सन २०१९.- श्री . राजू अशोक शिवरात्री, 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , 

१ ९ ८१ चा नियम 

३ ९ 

खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . राजेश त्रिंबकराव नागरे , 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२ - २८ , २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६, शके १ ९ ४१ 


10 


दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
धुळे, ११ एप्रिल २०१९. 


एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १४ एप्रिल २०१९ ( रविवार) व 
दिनांक २१ एप्रिल २०१९ ( रविवार) रोजीच्या सुट्ट्यांना जोडून याद्वारे 
मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच दिनांक १३ एप्रिल २०१९ रोजीचे 
सी.आय.एस. प्रशिक्षण संपल्यानंतरपासून ते दिनांक २२ एप्रिल २०१९ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
येत आहे. 


आदेश 


- 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . दस्तगीर राजेखान पठाण यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा या 
पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा 
या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक बी -२ / १७१९ / सन २०१९.- श्री . संभाजी सोपानराव देशमुख , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, शिरपूर यांना दिनांक १५ एप्रिल २०१९ ते दिनांक १८ एप्रिल 
२०१९ पावेतो अशी एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १४ एप्रिल 
२०१९ ( रविवार ) व दिनांक १९ एप्रिल २०१९ ( गुडफ्रायडे) रोजीच्या 
सुट्यांना जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 
१३ एप्रिल २०१९ रोजीचे संगणक प्रशिक्षण संपल्यानंतरपासून ते दिनांक 
२० एप्रिल २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे. 


श्री . दस्तगीर राजेखान पठाण , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए. जे. गिहे, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, शिंदखेडा यांचेकडेस 
सोपविण्यात येत आहे. 


. 


. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . संभाजी सोपानराव देशमुख यांना २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
शिरपूर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, शिरपूर या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचेपद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . दस्तगीर राजेखान 
पठाण, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, शिंदखेडा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग, शिंदखेडा या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे, ११ एप्रिल २०१ ९. 


श्री . संभाजी सोपानराव देशमुख , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे 
कालावधीतील त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . अतुल भानुदास 
जाधव , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग, शिरपूर यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे. 


आदेश 


३ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . संभाजी सोपानराव 
देशमुख, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, शिरपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, शिरपूर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते . 


क्रमांक बी -१ / १७३१/ सन २०१९.- श्री . शेख जहिर अब्बास अबुबकर, 
सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, धुळे यांना दिनांक १५ एप्रिल 
२०१९ ते दिनांक १७ एप्रिल २०१ ९ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक १३ एप्रिल २०१ ९ ( दुसरा शनिवार ) व दिनांक १४ 
एप्रिल २०१९ ( रविवार ) रोजीच्या सुट्ट्यांना जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात 
येत आहे. तसेच दिनांक १३ एप्रिल २०१९ रोजीचे सी.आय.एस. प्रशिक्षण 
संपल्यानंतरपासून ते दिनांक १८ एप्रिल २०१ ९ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . शेख जहिर अब्बास अबुबकर यांना 
सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सचिव , जिल्हा विधी 
सेवा प्राधिकरण , धुळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 


धुळे , ११ एप्रिल २०१ ९ . 


आदेश 


क्रमांक बी -२/ १७२० / सन २०१९.- श्री . दस्तगीर राजेखान पठाण, 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा 
यांना दिनांक १५ एप्रिल २०१९ ते दिनांक २० एप्रिल २०१ ९ पावेतो अशी 


श्री . शेख जहिर अब्बास अबुबकर , सचिव , जिल्हा विधी सेवा 
प्राधिकरण, धुळे यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एस . एच . गरड , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे . 


, 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२ - २८ , २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६, शके १ ९ ४१ 


न्यायाधीश -८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नाशिक यांचेकडे ठेवण्यात 
आला होता. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम, १ ९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . शेख जहिर अब्बास 
अबुबकर , सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , धुळे हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते सचिव , जिल्हा 
विधी सेवा प्राधिकरण , धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


नाशिक , १८ एप्रिल २०१९ . 


आदेश 


मंगला जनार्दन धोटे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

धुळे . 


धुळे, ११ एप्रिल २०१९ . 


ते 


२६ एप्रिल 


क्रमांक आस्था/ रजा/ ३६२७/ सन २०१९.- श्री . एम . एस. बोधनकर , 
जिल्हा न्यायाधीश-८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नाशिक यांना दिनांक 
२२ एप्रिल २०१ ९ 

२०१ ९ पावेतो 

एकूण ५ (पाच) दिवसांची 
अर्जित रजा मागे दिनांक २१ एप्रिल २०१ ९ ( रविवार ) चे सुट्टीस जोडून 
दिनांक २० एप्रिल २०१९ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २८ एप्रिल 
२०१ ९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


वाचा. 


( १) शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी / २०० ९ / प्र.क्र .१४१ / का.तीन , 

मंत्रालय, मुंबई-३२ , दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१० . 
( २) श्रीमती एस. एस . घोडके , जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त 

सत्र न्यायाधीश, नाशिक यांचे जावक क्रमांक २३५/ २०१ ९ , 
दिनांक ११ एप्रिल २०१९ चे पत्र. 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ रजा/ ३६०१/ सन २०१९.- श्रीमती एस. एस. घोडके , 
जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नाशिक यांना संदर्भीय 
शासन निर्णयांमध्ये नमूद केल्यानुसार गट वर्ष २०१८ ते २०२० करिता 
( ३० ) दिवसांची अर्जित रजा फक्त रजा रोखीकरणाकरिता प्रत्यक्षात 
रजेच्या सुविधेचा लाभ न देता मंजूर करण्यात येत आहे. 

सदर आदेशाची नोंद श्रीमती एस . एस . घोडके , जिल्हा 
न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नाशिक यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एम . एस . बोधनकर , जिल्हा 
न्यायाधीश -८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नाशिक हे दिनांक २२ एप्रिल 
२०१ ९ ते २६ एप्रिल २०१ ९ या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
जिल्हा न्यायाधीश -८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नाशिक या पदावर 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. [ महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( वेतन) नियम , १९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २) टीप -२ अन्वये]. 

श्री . एम . एस . बोधनकर , जिल्हा न्यायाधीश -८ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, नाशिक यांचे न्यायालयाचा दिनांक २१ एप्रिल २०१९ रोजीचा 
कार्यभार श्रीमती एस . एस . नायर , जिल्हा न्यायाधीश -६ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , नाशिक दिनांक २२ एप्रिल २०१९ ते २५ एप्रिल २०१ ९ 
रोजीचा कार्यभार श्री . जी. पी. देशमुख , जिल्हा न्यायाधीश -९ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , नाशिक दिनांक २६ एप्रिल २०१ ९ व २७ एप्रिल २०१९ 
रोजीचा कार्यभार श्री . एस . टी . पाण्डेय ,जिल्हा न्यायाधीश-७ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , नाशिक यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


नाशिक , १६ एप्रिल २०१९ . 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


आदेश 


नाशिक, १८ एप्रिल २०१९ . 


ते 


एप्रिल २०१ ९ 


आदेश 


ते 


क्रमांक आस्था/ रजा/ ३६२६/ सन २०१९.- श्री . एस . टी . पाण्डेय , 
जिल्हा न्यायाधीश -७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नाशिक यांना दिनांक 
१५ एप्रिल २०१९ १६ 

पावेतो 

एकूण २ ( दोन ) दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक १३ एप्रिल २०१९ ( दुसरा शनिवार ), दिनांक १४ 
एप्रिल २०१९ (रविवार ) व पुढे दिनांक १७ एप्रिल २०१९ (महावीर 
जयंती) चे सुट्टीस जोडून कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . टी . पाण्डेय , जिल्हा 
न्यायाधीश-७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नाशिक हे दिनांक १५ एप्रिल 
२०१ ९ १६ एप्रिल २०१९ या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
जिल्हा न्यायाधीश-७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नाशिक या पदावर 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. [ महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( वेतन) नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ ( २) टीप -२ अन्वये]. 

श्री . एस . टी. पाण्डेय, जिल्हा न्यायाधीश-७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
नाशिक यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एम . एस . बोधनकर , जिल्हा 


ते 


क्रमांक आस्था/रजा/ ३६२८ / सन २०१९.- श्री . ए . के . देशमुख, 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, मालेगाव यांना दिनांक २३ एप्रिल 
२०१ ९ २५ एप्रिल २०१ ९ पावेतो एकूण ३ ( तीन) दिवसांची अर्जित 
रजा रजेच्या मागे दिनांक २२ एप्रिल २०१ ९ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक २६ एप्रिल २०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. ए . के. देशमुख , सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , मालेगाव हे दिनांक २३ एप्रिल २०१९ ते २५ एप्रिल २०१९ 
या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , मालेगाव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२ - २८ , २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६, शके १ ९ ४१ 


११ 


ते 


[ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
टीप -२ अन्वये]. 

श्री. ए. के. देशमुख , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , मालेगाव 
यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एम . डी . कांबळे , २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , मालेगाव 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . जी . वाघमारे , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, निफाड हे दिनांक २२ एप्रिल 
२०१९ 

३० एप्रिल २०१ ९ या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , निफाड या पदावर 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. [ महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( वेतन) नियम, १९ ८१ मधील नियम ३ ९ (२) टीप -२ अन्वये]. 

श्री . आर . जी . वाघमारे , जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , निफाड दिनांक २२ एप्रिल २०१९ ते २६ एप्रिल २०१ ९ 
पावेतोचा कार्यभार श्री . पी . डी . दिग्रसकर , अतिरिक्त सह जिल्हा 
न्यायाधीश व अपर सत्र न्यायाधीश, निफाड, दिनांक २७ एप्रिल २०१ ९ 
रोजीचा कार्यभार श्री. एस . टी . पाण्डेय , जिल्हा न्यायाधीश-७ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , नाशिक दिनांक २८ एप्रिल २०१ ९ रोजीचा कार्यभार 
श्री . एम. एस. बोधनकर, जिल्हा न्यायाधीश -८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


नाशिक , १८ एप्रिल २०१ ९ . 


आदेश 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


क्रमांक आस्था/ रजा/ ३६२९/ सन २०१९.- श्री . पी . एल. घुले , ७ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, 
नाशिक यांना दिनांक २४ एप्रिल २०१ ९ ते २६ एप्रिल २०१९ पावेतो 
एकूण ३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा पुढे दिनांक २७ एप्रिल २०१९ 
( ४ था शनिवार) व दिनांक २८ एप्रिल २०१ ९ (रविवार ) व दिनांक २९ 
एप्रिल २०१९ चे मतदानाचे सुट्टीस जोडून दिनांक २३ एप्रिल २०१९ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३० एप्रिल २०१९ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे. 


नाशिक , १८ एप्रिल २०१९ . 


आदेश 


ते 


एप्रिल २०१ ९ 


क्रमांक आस्था / रजा/ २७२८ / सन २०१९.- श्री . एस. टी . पाण्डेय , 
जिल्हा न्यायाधीश-७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नाशिक यांना दिनांक 
२४ एप्रिल २०१ ९ २६ 

पावेतो एकूण ३ ( तीन) दिवसांची 
अर्जित रजा पुढे दिनांक २७ एप्रिल २०१ ९ ( चौथा शनिवार ) व दिनांक 
२८ एप्रिल २०१९ (रविवार ) तसेच दिनांक २९ एप्रिल २०१९ चे मतदानाचे 
सुट्टीस जोडून मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे. 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी. एल . घुले , ७ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नाशिक हे 
दिनांक २४ एप्रिल २०१ ९ 

२६ एप्रिल २०१ ९ या कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर ते ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नाशिक या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिले असते . [ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ 
मधील नियम ३९ ( २) टीप -२ अन्वये]. 


ते 


श्री . पी . एल. घुले , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नाशिक यांचेन्यायालयाचा कार्यभार 
श्रीमती पी . व्ही . हिंगणे, ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नाशिक यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 
सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


१ 


नाशिक, १८ एप्रिल २०१९ . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . टी . पाण्डेय , जिल्हा 
न्यायाधीश -७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नाशिक हे दिनांक १५ एप्रिल 
२०१ ९ ते १६ एप्रिल २०१ ९ या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
जिल्हा न्यायाधीश-७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नाशिक या पदावर 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. [ महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( वेतन) नियम , १ ९८१ मधील नियम ३ ९ (२) टीप -२ अन्वये]. 

श्री . एस . टी . पाण्डेय , जिल्हा न्यायाधीश-७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
नाशिक दिनांक २७ एप्रिल २०१ ९ रोजीचा कार्यभार श्रीमती एस . एस. 
नायर, जिल्हा न्यायाधीश -६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नाशिक दिनांक 
२८ एप्रिल २०१९ रोजीचा कार्यभार श्री . एम . एस . बोधनकर , जिल्हा 
न्यायाधीश -८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नाशिक २४ एप्रिल २०१ ९ ते 
२६ एप्रिल २०१९ रोजीचा कार्यभार श्री . जी . पी. देशमुख, जिल्हा 
न्यायाधीश - ९ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नाशिक यांचेकडेजिल्हा 
न्यायाधीश -८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नाशिक यांचे कार्यभारासह 
ठेवण्यात येत आहे . 


आदेश 


. 


क्रमांक आस्था/ रजा/ ३६३०/ सन २०१९.- श्री . आर. जी . वाघमारे , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , निफाड यांना दिनांक 
२२ एप्रिल २०१९ ते ३० एप्रिल २०१ ९ पावेतो 

एकूण ९ (नऊ ) दिवसांची 
परिवर्तित रजा रजेच्या मागे दिनांक २१ एप्रिल २०१९ संगणकाचे 
सी.आय.एस. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर ते दिनांक २ मे २०१९ 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह मंजूर करण्यात 
येत आहे. 


चे 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


नाशिक , 


२३ 


एप्रिल २०१९ . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२ - २८ , २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६, शके १ ९ ४१ 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ रजा/ ३७२ ९ / सन २०१ ९.- श्री . टी . एन . काद्री, 
१२ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , नाशिक यांना दिनांक १५ एप्रिल २०१९ ते १८ एप्रिल 
२०१९ पावेतो एकूण ४ ( चार ) दिवसांची परिवर्तित रजा कार्योत्तर मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . टी . एन . काद्री, १२ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नाशिक हे 
दिनांक १५ एप्रिल २०१ ९ ते १८ एप्रिल २०१९ या कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर ते १२ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नाशिक या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिले असते . [ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ 
मधील नियम ३९ ( २) टीप -२ अन्वये]. 


क्रमांक आस्था / रजा/ ३७३६/ सन २०१९.- श्री . जे. पी . झपाटे , 
जिल्हा न्यायाधीश-५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नाशिक यांना 
दिनांक २२ एप्रिल २०१ ९ ते २६ एप्रिल २०१ ९ पावेतो एकूण ५ 
( पाच) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २१ एप्रिल २०१९ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक ३० एप्रिल २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जे . पी . झपाटे , जिल्हा 
न्यायाधीश-५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नाशिक हे दिनांक २२ 
एप्रिल २०१ ९ ते २६ एप्रिल २०१९ या कालावधीत रजेवर गेले नसते 
तर ते श्री . जे. पी . झपाटे , जिल्हा न्यायाधीश -५ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , नाशिक या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते. [ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ मधील 
नियम ३९ ( २) टीप-२ अन्वये] 


श्री . टी . एन . काद्री, १२ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नाशिक यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
श्रीमती ए. एम . शहा, ११ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नाशिक यांचेकडे ठेवण्यात आला 
होता. 


श्री . जे . पी . झपाटे , जिल्हा न्यायाधीश -५ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , नाशिक यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . एस. 
नायर , जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नाशिक 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


, 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रविंद्र म . 


नाशिक , २३ एप्रिल २०१ ९. 


जोशी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नाशिक . 


नाशिक , २३ एप्रिल २०१९ . 


. 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ रजा/ ३७३०/ सन २०१ ९.- श्री . एस . बी . काळे , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , निफाड यांना दिनांक ११ एप्रिल 
२०१९ १२ एप्रिल २०१९ पावेतो एकूण २ ( दोन) दिवसांची परिवर्तित 
रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 


ते 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . बी . काळे, सहदिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर , निफाड हे दिनांक ११ एप्रिल २०१ ९ ते १२ एप्रिल २०१९ 
या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , निफाड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
[ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३९ ( २) 
टीप -२ अन्वये]. 


क्रमांक कार्यव्य/रजा/ १३९/ सन २०१९.- श्री. ए. बी. भिल्लारे , 
जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची 
दिनांक १५ एप्रिल २०१९ ते दिनांक १७ एप्रिल २०१९ रोजीची 
एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 
तसेच त्यांना दिनांक १३ एप्रिल २०१ ९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक १८ एप्रिल २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


श्री . एस . बी . काळे, सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , निफाड 
यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एस. डब्ल्यू. उगले , २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, निफाड 
यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. बी . भिल्लारे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


नाशिक , २३ एप्रिल २०१९ . 


श्री . ए. बी . भिल्लारे , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एन . एल. काळे , जिल्हा न्यायाधीश-७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२ - २८ , २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६, शके १ ९ ४१ 


१३ 


आदेश 


व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत 
आहे. 


, 


श्री . ए. बी . भिल्लारे, जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेले नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 


. 


कमलाकर अ. कोठेकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर. 


क्रमांक बी -२/ एमएच -२१८३/ ९ ४५/ सन २०१९.- श्री . आनंद 
देविदासराव करभाजन , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार यांना 
दिनांक २५ व २६ एप्रिल २०१९ पावेतो एकूण २ दिवसांची 
अर्जित रजा व दिनांक २४ एप्रिल २०१९ कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक ३० एप्रिल २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोची 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी (दिनांक २७, २८ व २९ एप्रिल 
२०१९ , चौथा शनिवार , रविवार व लोकसभा मतदान या 
सुट्ट्यांसह ) याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . आनंद देविदासराव करभाजन 
यांना दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा, जिल्हा 
नंदुरबार या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


अहमदनगर , १२ एप्रिल २०१९ . 


आदेश 


क्रमांक बी -२ /९ २० / सन २०१९.- श्री . आसाराम रघुनाथ कल्हापुरे , 
दुसरे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, शहादा यांना दिनांक १६ एप्रिल २०१९ ते दिनांक 
१८ एप्रिल २०१९ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा 
व दिनांक १५ एप्रिल २०१९ कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २० 
एप्रिल २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोची ( दिनांक १९ 
एप्रिल २०१९, गुडफ्रायडे सुट्टीसह) याद्वारे मंजूर करण्यात येत 
आहे. 


श्री . आनंद देविदासराव करभाजन , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा त्यांचेकडील 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . एम. जी . मोरे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, तळोदा यांचेकडे सोपविण्यात 
येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . आसाराम रघुनाथ कल्हापुरे यांना 
दुसरे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, शहादा या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दुसरे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शहादा या पदी पर्यायी 
इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 


. 


- 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आनंद 
देविदासराव करभाजन , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा , जिल्हा नंदुरबार हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार या पदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिले असते . 


श्री . आसाराम रघुनाथ कल्हापुरे यांना दुसरे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, शहादा 
यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए. आर. शेन्डगे, सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा 
यांनी सांभाळावा. 


नंदुरबार , १८ एप्रिल २०१ ९. 


. 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आसाराम 
रघुनाथ कल्हापुरे , दुसरे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते दुसरे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
नंदुरबार , १६ 


क्रमांक बी -२/ एमएच-२५१७/ ९ ६०/ सन २०१९.- श्रीमती धनश्री 
रघुनाथ भंडारी, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, नंदुरबार यांना दिनांक २२ एप्रिल 
२०१९ ते दिनांक २४ एप्रिल २०१९ पावेतो एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा व दिनांक २० एप्रिल २०१९ कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक २५ एप्रिल २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
(दिनांक २१ एप्रिल २०१ ९ रविवार सुट्टीसह) याद्वारे मंजूर करण्यात 
येत आहे. 


एप्रिल २०१ ९ . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२ - २८ , २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६, शके १ ९ ४१ 


आदेश 


. 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती धनश्री रघुनाथ भंडारी यांना 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार या पदी पर्यायी इसमाची 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १०४/ २०१९.- श्रीमती पी . पी . भारसाकडे 
वाघ , १४ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
यांना दिनांक १५ एप्रिल २०१९ ते दिनांक १८ एप्रिल २०१ ९ 
पावेतो एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात 
येत आहे. तसेच दिनांक १४ एप्रिल २०१९ कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक २० एप्रिल २०१ ९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी . पी . भारसाकडे- वाघ यांना 
१४ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
१४ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी 
पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 


श्रीमती धनश्री रघुनाथ भंडारी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, नंदुरबार यांचे वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा त्यांचेकडील अतिरिक्त कार्यभार 
श्रीमती जे. सी . गुप्ता, दुसरे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार यांचेकडे सोपविण्यात 
येत आहे . 


, 


श्रीमती पी . पी . भारसाकडे-वाघ, १४ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा त्यांचेकडील अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए. ए. खंडाळे , 
१२ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती धनश्री 
रघुनाथ भंडारी , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार ह्या वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, नंदुरबार 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 

प्रमोद एस. तरारे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नंदुरबार. 


श्रीमती पी . पी . भारसाकडे-वाघ , १४ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या १४ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिल्या असत्या . 


अहमदनगर , ११ एप्रिल २०१९. 


नंदुरबार , २२ एप्रिल २०१९ . 


आदेश 


जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १२१/ २०१९.- श्री . एम . ए. पठाण, दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पारनेर यांची दिनांक २० एप्रिल २०१९ 
ते दिनांक २२ एप्रिल २०१ ९ पावेतो एकूण ३ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १८ एप्रिल 
२०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २४ एप्रिल २०१ ९ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा /८८/ २०१९.- श्रीमती पी . एन. कोकाटे , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पारनेर यांना दिनांक ११ 
एप्रिल २०१९ व दिनांक १२ एप्रिल २०१ ९ पावेतो एकूण २ 
दिवसांची मंजूर करण्यात आलेली अर्जित रजा याद्वारे रद्द करण्यात 
येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एम . ए . पठाण यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पारनेर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत 
आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , पारनेर या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


श्रीराम राजेसाहेब जगताप , 


जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 

अहमदनगर . 


. 


श्री . एम . ए. पठाण , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पारनेर 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा त्यांचेकडील 
अतिरिक्त कार्यभार दिनांक १ ९ एप्रिल २०१९ , दिनांक २१ एप्रिल 
२०१९ व दिनांक २३ एप्रिल २०१ ९ रोजी श्रीमती यु. ए. बोराडे, 
दुसरे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पारनेर यांचेकडे व 


अहमदनगर , ११ एप्रिल २०१ ९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२ - २८ , २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६, शके १ ९ ४१ 


१५ 


दिनांक २० एप्रिल २०१९ व दिनांक २२ एप्रिल २०१९ रोजी 
श्रीमती पी . एन . कोकाटे , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
पारनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


कनिष्ठ स्तर , राहुरी या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . एम. ए. पठाण , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, पारनेर 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर 
ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पारनेर या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , १५ 


- 


श्रीमती बी . एम . कोठावळे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
राहुरी यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा त्यांचेकडील 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती एम . पी . मथुरे, सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , राहुरी यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे. 

श्रीमती बी . एम. कोठावळे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, 
राहुरी ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , राहुरी या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 
अहमदनगर , १५ एप्रिल २०१९ . 


एप्रिल २०१९ . 


आदेश 


आदेश 


, 


. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १२६/ २०१ ९.- श्री . पी . डी . कोळेकर , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , संगमनेर यांची दिनांक 
५ एप्रिल २०१९ ते दिनांक १२ एप्रिल २०१ ९ पावेतो एकूण 
८ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . डी . कोळेकर यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, संगमनेर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी पर्यायी इसमाची 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आले होते . 

श्री . पी . डी . कोळेकर , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . पी . आय . मोकाशी , तिसरे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, संगमनेर यांचेकडे 
ठेवण्यात आलेला होता. 

श्री . पी . डी . कोळेकर , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
संगमनेर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते तर ते सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , संगमनेर या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , १५ एप्रिल २०१ ९. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/१८२ / २०१९.- श्री . ए. पी. कुलकर्णी, दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक १६ एप्रिल 
२०१९ ते दिनांक १८ एप्रिल २०१९ पावेतो एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. पी . कुलकर्णी यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . ए. पी . कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती बी . एस. गारे , सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


- 


. 


श्री . ए. पी . कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , १५ एप्रिल २०१९. 


. 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १३४/ २०१९.- श्रीमती बी . एम . कोठावळे , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, राहुरी यांना दिनांक १६ एप्रिल 
२०१९ ते दिनांक १८ एप्रिल २०१ ९ पावेतो एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक 
१५ एप्रिल २०१ ९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २० एप्रिल 
२०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती बी. एम. कोठावळे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहुरी या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत 
आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ४० / २०१ ९.- श्रीमती के . एस . नावंदर , 
तिसरे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांना दिनांक 
२ एप्रिल २०१९ ते दिनांक ५ एप्रिल २०१ ९ पावेतो एकूण 
४ दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के . एस . नावंदर यांना तिसरे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तिसरे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२ - २८, २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६, शके १९ ४१ 


इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात आले होते . 


श्रीमती के . एस . नावंदर , तिसरे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
त्यांचेकडील अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती व्ही . सी . देशपांडे, ९ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात 
आलेला होता. 


१५ एप्रिल २०१९ ते दिनांक १८ एप्रिल २०१९ पावेतो एकूण 
४ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांना दिनांक १२ एप्रिल २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक २० एप्रिल २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


श्रीमती के . एस. नावंदर , तिसरे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर, अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या तिसरे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती जे . पी . सरपाते यांना 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


असत्या . 


श्रीमती जे . पी . सरपाते , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
पाथर्डी यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा त्यांचेकडील 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . डी . जी. पटवे, दुसरे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


श्रीराम राजेसाहेब जगताप , 

जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 


अहमदनगर . 


अहमदनगर , १७ एप्रिल २०१९ . 


श्रीमती जे . पी . सरपाते , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, 
पाथर्डी ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 


प्रभारीजिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


वि . वि . बांबर्डे, 


प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश -१ व 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 


आदेश 


अहमदनगर . 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १५७/ २०१९.- श्रीमती जे . पी . सरपाते , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी यांना दिनांक 


अहमदनगर , १२ एप्रिल २०१९. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE- 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS, 
PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE- 411 006. EDITOR : SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA. 


